उप संचालक, गट-अ, बाष्पके या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची, दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम 
सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन परिपत्रक क्र :- बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.१५/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ : १.शासन परिपत्रक,समक्रमांक, दि.२२.०५.२०२४. 
२.संचालक,बाष्पके यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/जिएल १०४/२०२४/१०९१३, 
दि.११/०७/२०२४. 


परिपत्रक 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२२.५.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये, उप संचाळक, गट-अ, 
बाष्पके या संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२०२४ ची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी बाबत निवेदने मागविण्यात आली होती. 
२.  त्याअनुसार बाष्पके संचालनालयातील उप संचालक पदावर कार्यरत श्री.न.म.बाहे व 
श्री.इ.इ.मुजावर यांनी त्यांचा आयोगाव्दारे नियुक्ती प्रवर्ग खुला असून, त्यांनी इ.मा.व. जातीचे प्रमाणपत्र व 
जात पडताळणी प्रमाणपत्र बाष्पके संचालनालयास सादर केले आहेत. यानुसार बाष्पके संचालकांनी 
उपरोक्त संदर्भीय क्र.२ येथील दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या पत्राव्दारे त्यांच्या तात्पुरत्या सामायिक 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये त्यांच्या जातीचा प्रवर्ग इ.मा.व करण्याबाबत विनंती केली आहे. तसेच, इतर कोणत्याही उप 
संचालकांचा सदरहू तात्पुरत्या जेष्ठतासूचीबाबत आक्षेप नसल्याचे शासनास कळविले आहे. 
३. यानुषंगाने सोबत जोडल्याप्रमाणे, उपसंचाळक, गट-अ, बाष्पके संचालनालय या संवर्गातील 
अधिका-यांची दि.०१.०१.२०२४ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
Ce सदर TRA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१२१७३७३६७८१० असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KARANSING PREMSING : fon 
PATIL a 


(क. प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव,मत्रालय,मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.१५/कामगार-१ 


सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 
संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व),मुंबई, यांनी, सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास सदरची अंतिम ज्येष्ठतासूची आणावी. 


प्रतः- 
१) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवड नस्ती, (कामगार-१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.१५/कामगार-१ 


संवर्गाचे नाव:- उप संचालक, गट-अ 
वेतनश्रेणी:- एस-२०: ५६१००-१७७५०० 

दि.०१ जानेवारी २०२४ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 
(उद्योग, ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१२ ऑगस्ट, 2028 सोबतचे प्रपत्र) 


ज्येष्ठता | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | संबंधित जन्मदिनांक प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा सेवा शैक्षणिक शेरा 
क्रमांक नांव पदावरील रूजू दिनांक दिनांक निवृत्तीचा अर्हता 
नियुक्तीचा दिनांक 
मार्ग 
[| 2 3 PB ५ & 1 se ८ ९ 
०१ श्री.स.ग.चौधरी सरळसेवा | २४/०५/१९७६ । खुला ०४/०७/२००८ | ०३/०७/२००८ । ३१/०५/२०३४ । डी.एम.ई. 
०२ श्री.अ.मा.झुझूंरे सरळसेवा | १०/०७/१९७४ । खुला ०३/०७/२००८ | ०३/०७/२००८ । ३१/०७/२०३२ | ASAP 
०३ | श्री.बं.भा.इंगळे सरळसेवा | ०१/०७/१९६८ । अ.जा. १४/०७/२००८ | १४/०७/२००८ | ३०/०६/२०२६ । एम.टेक 
०४ | श्री.सं.स.कुंभार सरळसेवा | ०७/०३/१९७७ । इ.मा.व. । १३/०५/२०१३ | १३/०५/२०१३ | ३१/०३/२०३५ | STS AH मलोआ AR खुल्या 
(दि.७/११/ प्रवर्गातून नियुक्‍ती. 
२०२३) तथापि,तद्नंतर त्यांचा 
प्रवर्ग (इमाव) असल्याचे 
त्यांनी मुळ जातीचे 
दाखला व वैध जात 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर केले. 
०५ श्री.सं.श.सोळंके सरळसेवा | ०२/०७/१९८१ | खुला १४/०५/२०१३ । १३/०५/२०१३ । ३१/०७/२०३९ । SS AH 
og  । श्री.मु.शा.शेख सरळसेवा । २३/१२/१९७८ | खुला १३/०५/२०१३ | १३/०५/२०१३ | ३१/१२/२०३६ । बी.ई.मेक़् 
०७  । श्री.म.रा.देशमुख सरळसेवा | ०४/०२/१९८० । अ.ज. १६/०५/२०१३ | १६/०५/२०१३ | २८/०२/२०३८ । hg AM, 
एम.टेक (मेटा) 
०८ श्री.सु.बा.देशापांडे सरळसेवा । २४/०५/१९८६ | खुला ०३/१०/२०१९ । २०/०९/२०१९ | ३१/०५/२०४४ । ag Ash. 
०९ | श्री.अ.या.ठाकरे सरळसेवा | १३/०१/१९८३ । इ.मा.व. | ०७/१०/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४१ | ATS AM. मलोआ व्दारे खुल्या 
(दि.७/११/ प्रवर्गातून नियुक्ती. 
२०२३) तथापि,तद्‌नंतर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बाष्पके-०१२३/प्र.क्र.१५/कामगार-१ 


त्यांचा प्रवर्ग (इमाव) 

असल्याचे त्यांनी मुळ 

जातीचे दाखला व वैध 

जात पडताळणी 

प्रमाणपत्र सादर केले. 

१० _। श्री.न.म.बाहे सरळसेवा । १५/०१/१९८३ । इ.मा.व. | ०७/१०/२०१९ । २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४१ | बी.ई.मेक्. मलोआ व्दारे खुल्या 

(दि. प्रवर्गातून नियुक्‍ती. 

११/७/२० तथापि,तद्‌नंतर त्यांचा 

२४) प्रवर्ग (इमाव) असल्याचे 

११ श्री.इ.इ.मुजावर सरळसेवा | ०५/०६/१९८५ । इ.मा.व. । २३/०९/२०१९ | २०/०९/२०१९ । ३०/०६/२०४३ | बी.ई.मेक्र.,एम | त्यांनी मुळ जातीचे 

(दि.११/७/ टेक (थर्मल) | दाखला व वैध जात 

२०२४) पडताळणी प्रमाणपत्र 

सादर केले. 

१२ | श्री.स्व.अ.राजूरकर । सरळसेवा | १४/१०/१९८७ | इ.मा.व. | ०४/१०/२०१९ | २०/०९/२०१९ | ३१/१०/२०४५ | ALE A. 
१३ श्री.छ.गो.पवार सरळसेवा =| ३१/०१/१९८८ । वि.जा.-अ. | २०/०९/२०१९ । २०/०९/२०१९ | ३१/०१/२०४६ | बी.ई.मेक्र. 
१४ श्री.अ.ध.खोब्रागडे सरळसेवा | १८/०८/१९८३ । अ.जा. ०७/१०/२०१९ । ०७/१०/२०१९ । ३१/०८/२०४१ । बी.ई.मेक़ 

KARANSING 2S ai 

PREMSING PATIL somone 

(क.प्रे.पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


